महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक 
मंडळावर महिला संचालक पदी नियुक्ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण1-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ मे, २०२१. 


वाचा:- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/८०(१)/रस्ते-८, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०००. 
2) कंपनी रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे दिनांक १५.०३.२०१८ 
चे पत्र. 
३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२०/प्रशा-२, 
दिनांक ७ डिसेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, दिनांक ९ जुळे, १९९६ अन्वये करण्यात आली आहे. सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०(१)/रस्ते-८, दिनांक ९ फेब्रुवारी, २००० अन्वये महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळाच्या रचनेत बदळ करण्यात आला असून सुधारित रचना 
करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळावर कंपनी अधिनियम २०१३ मधील 
HAF १४९(१) मधील तरतूदींची पुर्तता करणे आवश्‍यक असल्याचे संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये कंपनी 
रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांनी कळविले आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या संचालक मंडळावर महिला संचालक म्हणून श्रीमती अश्विनी 
भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची संदर्भ क्रमांक 3 येथील 
शासन निणर्यान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. यांनी दिनांक 
१४.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या संचालक 
पदावरुन कार्यमुक्त करण्याची विनंती केली आहे. श्रीमती अश्विनी भिडे, भा.प्र.से. यांनी केलेल्या विनंतीस 
अनुसरुन नव्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक पदावर महिला संचालक नियुक्‍त 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

श्रीमती अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांना 
त्यांच्या विनंतीनुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचाळक पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळावर कंपनी अधिनियम २०१३ मधील HHA १४९(१) व कंपनी 
(संचालकांची नियुक्‍ती व अर्हता ) नियम २०१४ मधील तरतूदीनुसार महिला संचालक नियुक्‍ती करणे 
आव्यक आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९१९/प्र.क्र.२६६/प्रशा-२ 


सबब, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०(१)/रस्ते-८, दिनांक ९ फेब्रुवारी, 
२००० मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळावर महिला संचालक 
(शासनाने नियुक्‍त केलेले तज्ञ) म्हणून श्रीमती इंद्रा माला, भा.प्र.से. आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास योजना 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०७१७१४१६३७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने, 
PRADEEP PUNAJI 
TIRLOTKAR 


(प्रदीप पु. तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. मा.राज्यपाल यांचे सचिव . 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव , सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

६. कंपनी रजिस्ट्रार, भारत सरकार, कॉरपोरेट मंत्रालय, एवरेस्ट बिल्डींग, तळ मजला, १००, मरीन 
ड्राईव्ह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, मुंबई. 

७. श्रीमती अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई 

८. श्रीमती इंद्रा माला, भा.प्र.से. आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास योजना, रायगड भवन, IT मजला, 
सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४. 

९. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

१२.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव 

१३. राज्यमंत्री , सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

१४. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव 

१५.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 

१६.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), मुंबई. 

१७.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञयेता ), मुंबई.. 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९.निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 

२०.सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.निवड नस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


